संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील ४२ अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BIS २०१८/ प्रक्र-९५/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, Io वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: 3 एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-७३/आरोग्य ३(ओ), 
दि.१.१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे-५/४२ 
अपदे/८७९/१८-दिनांक-१.०३.२०१८ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आपुक, दि.५.३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील ४२ अस्थाई पदांना दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी 
होती. 
२. आतायाशासन निर्णयान्वये संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या कार्यालयातील ४२ अस्थाई 
पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
099 - संचालन व प्रशासन 
००१(१)- आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई (२२१०००९३) 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२५-२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा 
१०६-नागरी संरक्षण, १०६ (१) वैद्यकीय सेवा (२२७० ०२३६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९५/आरोग्य ३(अ) 


४. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन ००१(२)-प्रादेशिक कार्यालय (२२१० ०३५१) 
मागणी क्रमांक-आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ सार्वजनिक आरोग्य , ००१- संचालन व प्रशासन 

००१(१)- सहसंचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, पूणे (२२१० ०३४२) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.- ०५.०३.२०१८ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१८३४१६६९१७ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Rajendra 
R चै] e ‘al d ra Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
oa Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a aa fa O} | O = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 
Ka rte Date: 2018.04.03 18:43:10 +05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग व्यय-१३/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
७. निवडनस्ती (आरोग्य-३आ) 


Cc WwW A LO 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 


विवरणपत्र 


वरील ४२ अस्थाई पदे दि.०१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे चालू लेखाशिर्ष 
क्र. क्रमांक व दिनांक संख्या ठेवली त्याचा क्रमांक व दिनांक 
| शा.नि.क्र.डब्ल्युएचओ १०७७/ टंकलेखक (कनिष्ठ ८ ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० शा.नि.क्र.अस्थायी २०१७/ प्र.क्र.७३/ मागणी क्रमांक आर-१ 
१०५२/पीएच-१, दि.११.१२.७५ लिपीक) आरोग्य-३अ, दि.१.२.१८ 
२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२ | डीएचएस-१२८६/११८/ सेवा-६, Pee ead a ००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० 
va ही शि ores द ०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
दि.२४.७.८७, शुध्दीपत्रक जं 
३ सहाय्यक अधिक्षक २ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० न कोड माडी 
दि.१५.३.८७ ०११- व प्रशासन 
वरिष्ठ ष्ठ लिपीक षु र ग्रेड पे . मुंबई 
डू वरिष्ठ ळिपीक : ROAR RCO EH 00 ००१ (१)- आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५ | डीएचएस-११८२/३५७७/ पीएच- वाहनचालक २ ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० २२१० ००९३) 
१४, दि.३०.९.८३ 
६ | डीएचएस-१२८६/११८/ सेवा-६, अधिक्षक ३ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
दि.२४.७.८७, शुध्दीपत्रक 
9 प शिपाई ष्‌ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
दि.१५.३.८७ 
८ प्रशासकीय अधिकारी ea ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
९ उदवाहन चालक i | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० 
| क्र.डएचसी/डब्ल्यु-५५०३/व्ही, उपसंचालक, आरोग्य सेवा | १५६००-३९१०० ग्रेड पे 9६०० मागणी क्रमांक आर-१ 


दि.१.११.७७ 


(नागरी संरक्षण) 


२५-२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा 
१०६-नागरी संरक्षण 


१०६ (१)-वैद्यकीय सेवा (२०७० ०२३६) 


Ped १ | क्र.डीएचएस १२७०/६६१/ पीएच- संशोधन अधिकारी | 9300-38200 FS पे ४४०० 
a] Ian शिपाई a ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
१३ | 7 4200-20200 HSV १९०० 
१४ | क्र.एचडीओ १०७०/ ८०७४/५/डी, शिपाई ia ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
दि.२९.८.७२ 
१५ । क्र.एफवायपी १०८६/६०४९/ सेवा- नियोजन अधिकारी | 9300-38200 FS पे ४४०० 
६, दि.२४.७.८७ (सारासे वर्ग-२) 
१६ सहाय्यक अधिक्षक किक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१७ सांख्यिकी अन्वेषक | 4200-20200 ग्रेड पे २४०० 
१८ कनिष्ठ लिपीक टंकलेखक [| 4200-20200 ग्रेड पे १९०० 
१९ प्रशासकीय अधिकारी किं ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
२० वरिष्ठ लिपीक बि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 
२१ अधिक्षक हि ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 


शा.नि.क्र.अपदे २०१७/ प्र.क्र.७३/ 


आरोग्य-३अ, दि.०१.२.१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२१० वैद्यकीय आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१ (२) - प्रादेशिक कार्यालय 


२२१० ०३५१) 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२१०- वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य ०६- 
निक आरोग्य 


००१ - संचालन व प्रशासन 
००१ (१) - सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे 
(२२१० ०३४२) 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०- वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य ०६- 
निक आरोग्य 


००१ - संचालन व प्रशासन 
००१ (१) - सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे 


(२२१० ०३४२) 


